जनगणना २०२१ च्या पूर्व परीक्षणासाठी 
प्रधान जनगणना अधिकारी व प्रभारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जनग-१२१९/२५८/प्र.क्र. ८१/५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :-- २२ जुले, २०१९ 


वाचा :- १. क्र. जनग-१२१९/२६३/प्र.क्र.८३/५, दि. ९ जुले, २०१९ ची अधिसूचना. 
२. संचालक, जनगणना संचालनालय, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.महा/जग/२०२१/पूर्वचाचणी, दिनांक १२ जुले, २०१९. 
शासन निर्णय :- 
जनगणना कायदा १९४८ (१९४८ चा ३७) च्या कलम ४ पोट कलम (२) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून जनगणना 2029 AT पूर्व परीक्षणासाठी निवड करण्यात आलेल्या ठिकाणांकरीता "प्रधान जनगणना 
अधिकारी" तसेच "प्रभारी अधिकारी" म्हणून खालील अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अ.क्र पद पूर्व चाचणीकरीता पद सिमा 
| a | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका । प्रधान जनगणना अधिकारी | बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
२ । जिल्हाधिकारी,जि. जालना प्रधान जनगणना अधिकारी  ।जिल्हा जालना 
३ | जिल्हाधिकारी, जि. चंद्रपूर प्रधान जनगणना अधिकारी  । जिल्हा चंद्रपूर 
४ | वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, आर/मध्य | प्रभारी अधिकारी आर/मध्य ATS, 
वॉर्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
५ | तहसिलदार, तहसिल बदनापूर, प्रभारी अधिकारी तहसिल बदनापूर, 
जि. जालना जिल्हा जालना 
६ | तहसिलदार, तहसिल जिवती, प्रभारी अधिकारी तहसिल जिवती, 
जि. चंद्रपूर जिल्हा चंद्रपूर 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०७२३१४४५१२५७०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Suresh Mahadeo (136 


igi 

DN: IN, nt 1010511 Ge | Administration 

Depi |. =400032, hi 

2.5.4.20=14c299447f4a6e6c33ab3f7a85fbf01 062898 1e82f83 1 1a81d1cf974681485 
INumber=f0b4c833a6fc7 c6fb7 cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0f7bfclae95298d 

hade pole aang 
De 2019.07.23 14:54:47 +05'30' 
(सु. म. खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः जनग-१२१९/२५८/प्र.क्र. ८१/५ 


४. मा.सभापती, विधानसभा यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
५. मा.अध्यक्ष, विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय,विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 
८. सर्व विभागीय आयुक्त. 
९. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

१०. जिल्हाधिकारी, जि. जालना. 

११. जिल्हाधिकारी, जि. चंद्रपूर. 

१२. वैद्यकिय आरोग्य अधिकारी, आर/मध्य वॉर्ड, बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 

१३. तहसिलदार, तहसिल बदनापूर, जि. जालना. 

१४. तहसिलदार, तहसिल जिवती, जि. चंद्रपूर. 

१५. संचालक, जनगणना संचालनालय, २रा मजला, एक्सचेंज बिल्डींग, सर रामगुलाम शिवसागर मार्ग, 

बेलॉर्ड ईस्टेट, मुंबई -४०० ००१ यांना माहितीसाठी सादर. 
१६. निवडनस्ती (कार्यासन-५). 


